शासन निर्णय : 


सन २०१७-१८ मध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये 
रुपये १७४.०० कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत झाला होता. त्यापैकी ८०% रक्कम रुपये १३९.२० कोटी 
वितरणास उपलब्ध होती. 


२. रुपये १३९२०.०० लक्षापैकी रुपये १२२२७.५६ लक्ष वितरीत केले आहेत. उर्वरित निधीतून (रुपये १३९२०.०० 
लक्ष वजा रुपये १२२२७.५६ लक्ष) रुपये १६९२.४५ लक्ष वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. सदर रुपये १६९२.४५ लक्ष 
मधून रुपये १६९१.९७ लक्ष (अक्षरी रुपये सोळा कोटी एक्क्याणव लक्ष UA हजार फक्त) रक्‍कम संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना खालील कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र./ जिल्हा कामाचे नाव सन २०१७-१८ | कार्यान्वयीन यंत्रणा 
अंदाजित रककम । मध्ये वितरीत 
निधी 
१ रत्नागिरी । चिंचघर भैरवनाथ मंदिर ता. 
खेड जि. रत्नागिरी येथील 
विकास कामे 
-— ळा सभागृह ३४.१४ कार्यकारी अभियंता, 
२ संरक्षक भिंत व जमिन सा.बां.विभाग, 
सुधारणा ee रत्नागिरी 
३ मंदिर परिसर सुधारणा ४४.७२ 
==] स्वागत कमान 3,00 
५ पाणीपुरवठा योजना २.९९ 
& अंतर्गत रस्ते, FIA, कारंजे, की 
विद्युतीकरण ee 
> 22 Tl गॅन्ट्री बोर्ड १५.०० 
८ जी.एस.टी १२% १९.७८ 
आकरस्मिकता १% १.६४ 
a | Architect & Survey ०.८२ 
एकूण १८७.०७ २०.०० 
एकूण जिल्हा रत्नागिरी १८७.०७ २०.०० 
२) पालघर जव्हार तालुक्यातील 


डेंगाचीमेट येथील पर्यटन 
विकास कामे 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


डेगाचीमेट येथील मातेरा 


शिंगी 
डोंगराकडे जाणार स्त्यावर १४.५२ ९.५२ 
सार्वजनिक शौचालय बांधणे 
एकूण १४.५२ ९.५२ 
एकूण जिल्हा पालघर १४.५२ ९.५२ 
३) रायगड- नागाव समुद्रकिनारा 
अलिबाग सुशोभिकरण करणे 
ता.अलिबाग 
शिक शो जमिन सपाटीकरण ०.०३ 
२ जमिनीच्या पायाभरणीसाठी 
खोदकाम करणे, ree 
3 बांधकामासाठी मुरुम, 
ग्रनाईट दगड यांच्या १.३३ 
पुरवठा करणे 
शकी इमारतीच्या एम-१० 
पायाभरणीसाठी Rc ३.०५ 
कॉक्रीटीकरण 
षु इमारतीच्या एम-२० 
पायाभरणीसाठी Rc ११.४८ 
कॉक्रीटीकरण 
& विंग वॉल, रिटर्न वॉल ०.०८ 
ae ग्रेनाइट, दगड, वाळू यांचा 
पुरवठा aes जिल्हा परिषद 
Z रंग रंगोठी व कोरीव रायगड-अलिबाग 
कामासाठी ग्रनाईट प्लेटचा ०.०८ 
पुरवठा 
९ टेस्टिग चार्जस फॉर 
मटेरीअल १ 
एकूण १९.७७ 
४) रायगड- नागाव येथे बंदर रस्ता तयार 
अलिबाग करणे ता.अलिबाग ३५.०० 
शिळ बंदर प्रवेशा रस्त्यासाठी 
मटेरियल पुरवठा 28 
२ २० मी मी जाडीचा बिटूमस 
मुरुड (सर्व मटेरिअल सहित) शि 
३ बिटूमस लिकविड सिल कोट 
(सर्व मटेरिअल सहित) ee 
[= | २५ मी मी जाडीचा are 
शिका .०१ 


पुरवठा 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


५ संकौर्ण कामे ०.०५ 
एकूण १९.९७ 
५) रायगड- । नागाव झुडपाची गल्ली तयार 
अलिबाग करणे 
1 रस्त्यासाठी मटेरियल 
पुरवठा ८.८२ 
पुरवठा 
२ २० मी मी जाडीचा बिटूमस : 
मुरुड (सर्व मटेरिअल सहित) टाळीत 
3 बिटूमस लिकविड सिल कोट व 
(सर्व मटेरिअल सहित) ठर 
= | २५ मी मी जाडीचा मार्बल 
Seen .0F 
पुरवठा 
षु संकीर्ण कामे ०.०५ 
एकूण १९.९७ 
६) रायगड- नागाव अंतर्गत रस्ते तयार 
अलिबाग करणे ता. अलिबाग 
a रस्त्यासाठी मटेरियल 
neue ८.८२ 
पुरवठा 
२ २० मी मी जाडीचा बिटूमस शि 
मुरुड (सर्व मटेरिअल सहित) गती 
3 बिटूमस लिकविड सिल कोट र 
(सर्व मटेरिअल सहित) a 
i २५ मी मी जाडीचा मार्बल a ट्र 
पुरवठा 
५ संकीर्ण कामे ०.०५ 
एकूण १९.९६ 
७) रायगड- | मांडवा समुद्राकडे जाणारा 
अलिबाग रस्ता तयार करणे 
1] रस्त्याच्या पृष्ठभागासाठी 
५०/७५ मी .मी. जाडीचा — 
बीटुमस खडकाचा पुरवठा 
२ २५ मी .मी. जाडीचा 
एच.एम.एच.एल. प्री मिक्‍स ८.४८ 


बीटुमस कार्पेट 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


3 बीटुमस लिक्विड सिल 
कोटसाठी मटेरिअल 4.80 
१९.५५ 
एकूण३ ते७ ९९.२२ ३५.०० 
८) रायगड रायगड जिल्हयातील विकास 
अलिबाग कामे 
| नागाव येथे बंदीस्त गटार 
लाईन तयार करणे ae 
2 नागाव समुद्र किनाऱ्यावर जिल्हा परिषद 
सार्वजनिक शौचालय बांधणे ae रायगड-अलिबाग 
३ नागाव समुद्र किनाऱ्याजवळ 
वाहनतळ बांधणे १९.९८ 
वाहनतळ बांधणे 
शिण आक्षी बीच सुशोभिकरण ae ee 
करणे | | 
षु आक्षी येथे बंदिस्त गटार 
लाईन तयार करणे nee 
& आक्षी समुद्र किनाऱ्यावर 
सार्वजनिक शौचालय बांधणे ० 
शिळ आक्षी समुद्र किनाऱ्याजवळ 
वात था १९.९८ 
वाहनतळ बांधणे 
एकूण १३९.८६ ३३.०० 
एकूण जिल्हा रायगड २३९.०८ ६८.०० 
९) ठाणे पर्यटक निवास माळशेज सार्वजनिक बांधकाम 
घाट, ता. मुरबाड, जि. ठाणे विभाग, ठाणे 
येथील पर्यटक सुविधांचे 
श्रेणीवाढ करणे 
a - | Valley view suits ४५.१६ 
२ Deluxe cottages ८.४७ 
3 compound wall 2.00 ९.०० 
a: aa Contngency charges 3 % १.६६ 
षु Consultancy Charges 2% a .११ 
एकूण ५८.४० ९.०० 
एकूण जिल्हा ठाणे ५८.४० ९.०० 
१० नाशिक । खेड येथील भैरवनाथ 
मंदिराचा विकास करणे ता. 
इगतपुरी 
भक्‍त निवास ३६.९८ 
पेव्हिंग Z १८.०० 
२ पेव्हिंग ब्लॉक ५.४९ 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


३ बाग व शोभिवंत रोपे कामा 
लावण्यासाठी लाल मातीचा १.५८ 
पुरवठा करणे 
ae बगीचा (लॉन) तयार करणे २.४८ 
५ वेगवेगळया प्रकारची 
शोभिवंत रोपे लावणे pom 19 
(खोदकाम करुन) सार्वजनिक बांधकाम 
& मोठ्या वृक्षांची लागवड करणे ०.१८ विभाग 
a वृक्ष व रोप लावण्यासाठी वाफे 
तयार करणे ca 
८ मंदिर परिसरात सुशोभिकरण 
रेखांकन ०.४० 
/ रेखांकन करणे 
९ जी.एस.टी. १८% ८.५४ 
Fg विद्युतीकरण ११% ५.२१ 
॥__ ae १ आकरस्मिकता 3% १.४२ 
एकूण ६२.६० १८.०० 
११ नाशिक ।श्री सिध्द येश्वर 
देवस्थान मिरगाव ता.सिन्नर 
येथील विकास कामे 
1१ सभामंडप बांधकाम ३६.२० 
२ मंदिर परिसरात पेव्हींग 
ब्लॉक क सार्वजनिक बांधकाम 
३ महिला व पुरुष प्रसाधन गृह ७.५२ विभाग 
1 छ_| चेजिग रुम १३-३६ 
५ वाहनतळ ०.६८ 
& भक्‍त निवास बांधकाम १२.५३ २५.०० 
1 8 लॅडस्केपिंग व गार्डनिंग ४.३८ 
८ जी.एस.टी १८% १४.३२ 
९ विद्युतीकरण ११% ८.७५ 
> ae. =f आकरस्मिकता 8 % ३.१८ 
एकूण १०५.८३ २५.०० 
१२) नाशिक । सातपूर, त्र्यंबकेश्वर रोड, जि. 
नाशिक येथील सर्व्हे नं.५२३ 
येथील विकास कामे 
a. can स्थापत्य कामे ४१.८५ नाशिक 
२ उद्यान विकसित करणे ११.०३ महानगरपालिका, 
२८.०० 
३ विद्युतीकरण ४.२१ नाशिक 
1४ | इतर अनुषंगीक कामे ०.७७ 
एकूण ५७.८६ २८.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


१३) नाशिक । सातपूर, त्र्यंबकेश्वर रोड, जि. 
ब नाशिक येथील सर्व्हे नं.४८४ 
येथील विकास कामे 
i > १: - | स्थापत्य कामे ४४.९६ नाशिक 
२ उद्यान विकसित करणे ९.१२ महानगरपालिका, 
३ विद्युतीकरण ३.६२ प नाशिक 
| 8 इतर अनुषंगीक कामे १६.२५ न 
५ GST 92% १५.८२ 
& आकरस्मिकता 8% ५.२७ 
एकूण ९५.०४ ४७.०० 
१४) नाशिक । खंडोबा महाराज मंदिर भाक्षी, 
ता. बागलाण येथील कामे 
—— a पर्यटन शेड बांधणे २१.६३ जिल्हा परिषद 
२ जी.एस. टी. १२% २.५९ बांधकाम विभाग 
२०.०० नाशिक 
३ गौणखनिज रक्‍कम ०.२४ (सटाणा), नाशिक 
4 आकस्मिकता ASA 2% ०.४८ 
एकूण २४.९४ २०.०० 
एकूण जिल्हा नाशिक ३४६.२७ १३८.०० 
१५) अहमदनगर । भुईकोट किल्ला येथील 
विकास कामे 
| भुईकोट किल्ल्याची संरक्षक 
भिंत, किल्ला परिसर 
स्वच्छता, पार्कींग शोड, १९०.४५ 
अंतर्गत प्रसाधन गृह पाथवे 
दुरुस्ती इत्यादी कामे 
२ खापरी पाईप लाईन दुरुस्ती, बका सार्वजनिक बांधकाम 
लॉन व इतर कामे न ५०.०० विभाग 
3 पोहोच रस्ता / अंतर्गत रस्ता ४३.७० 
शि किल्ला परिसरातील 
५०.०० 
ईमारतीची दुरुस्ती 
षु विद्युतीकरण ३५.०० 
नि UCU चार्जेस ४% १८.५६ 
जी.एस.टी १२% ५५.६९ 
एकूण ४९३.४० ५०.०० 
१६) अहमदनगर | ता. अकोले येथील भंडारदरा 
धरण परिसराची सुधारणा 
करणेबाबत. 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


शिंगी भंडारदरा ते ]ोंडी रस्त्याचे 
पक्या गटरसह कॉक्रीटीकरण ३१६.३० 
करणे 
२ भंडारदरा ते Bast दरम्यान 
तिव्र उतार व वळनाच्या 
रस्त्यास वाहतुक सुरक्षा ६५.३३ 
उपाय योजना करणे (road 
safty) ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
३ पर्यटकांसाठी स्वच्छता गृहाचे विभाग 
बांधकाम करणे १९.९७ 
बांधकाम करणे - ०२ 
शग BIST फाल खाली लोखंडी 
पादचारी पूल तयार करणे 
स्वच्छता गृहाचे विद्युतीकरण २.१९ 
& वर्क इन्शुरन्स १% ४.४१ 
आकस्मिक खर्च ४% १७.६३ 
एकूण ४६२.८४ ५०.०० 


३७.०४ 


१७) अहमदनगर | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीची 
होळकर जन्मस्थळ चौंडी ता. 
जामखेड येथील म्युझीयमचे 
बांधकाम 
म्युझीयमचे बांधकाम २४४.८६ सार्वजनिक बांधकाम 
जी.एस.टी १२% २९.३८ विभाग 
५०.०० 
आकस्मिकता ४% ९.७९ 
विद्युतीकरण ११% २६.९३ 
एकूण ३१०.९६ ५०.०० 


०८ | *७ | A] -9 


१८) अहमदनगर | बेलपिंपळगांव, शिरसगांव, 
कांगोणी, गोपाळपुर, वरखेड, 
नेवासा, ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर येथील 
कामांबाबत 
शि हनुमान मंदिर, सा.बां. विभाग 
बेलपिंपळगांव, ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर येथील 
टॉयलेट ब्लॉकचे बांधकाम 

२ बेलपिपळगाव, ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर येथील 
पोचरस्त्याचे बांधकाम (सिमेंट 
काँक्रीट) 


93.04 


३०.०० 


48.28 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


३ हनुमान मंदिर परिसर, 


बेलपिंपळगाव, 
जि.अहमदनगर 
कमानीचे काम 


ता.नेवासा, 
येथील 


हनुमान मंदिर परिसर, 


बेलपिंपळगाव, 


ता.नेवासा, 


जि.अहमदनगर येथील पेव्हर 


ब्लॉकचे काम 


९,१५६ 


गोपाळपूर, 
जि.अहमदनगर 
बहुउद्देशीय 
बांधकाम 


ता.नेवासा, 
येथील 
सभागृहाचे 


४९.९९ 


गोपाळपूर, 


ता.नेवासा, 


जि.अहमदनगर येथील पेव्हर 


ब्लॉकचे काम 


२४.९४ 


शिंग ठ 


कांगोनी, 


ता.नेवासा, 


जि.अहमदनगर येथील पेव्हर 


ब्लॉकचे काम 


१३.६९ 


१२ 


माढेमेश्वर, 


ता.नेवासा, 


जि.अहमदनगर येथील पेव्हर 


ब्लॉकचे काम 


१२.८७ 


१३ 


ATCA, 
जि.अहमदनगर 
घाटाचे काम 


ता.नेवासा, 
येथील 


७४.०४ 


1] 8 


माठेमेश्वर, 
जि.अहमदनगर 


ता.नेवासा, 
येथील 


टॉयलेट ब्ळॉकचे काम 


93.06 


एकूण 


२७४.१९ 


३०.०० 


एकूण जिल्हा अहमदनगर 


9489.38 


420.00 


शिंदखेडा शहरातील बुराई 
नदीकाठ परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


नदीकाठी ८३० मी लांबीची 
सिमेंट कॉक्रीटची संरक्षण 
भिंत बांधणे 


११६.४९ 


जी.एस.टी. १२% 


93.89 


sp feral 3% 


३.४९ 


एकूण 


१३३.९५ 


५०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


२० (२) बुराई पूल कुंभारवाडा ते श्री 

१ दत्त मंदिर पर्यंत ४५० मिटर 
लांबीचा Sarr applet 924.29 
रस्ता, गटार व पेव्हर फुटपाथ 
करणे 


जी.एस.टी. १२% १५.११ 


3 आकस्मिकता 3% ३.७७ 


एकूण १४४.८५ 


मुख्याधिकारी, 


२० (३) श्री. दत्त मंदिर ते जनता नगर नगरपंचायत, 

१ पर्यंत ४५० मि लाबीचा शिंदखेडा, जि. धुळे 
ट्रीमिक्स कॉक्रीटी रस्ता, a 
गटार व पेव्हर फुटपाथ करणे 


जी.एस.टी. १२% १५.११ 


आकस्मिकता 3% ३.७७ 


एकूण १४४.८५ 


२० (४) कुंभारवाडा ते जनता नगर 
पर्यंत एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट ४२.७१ 
पोल फिटिंगसह बसविणे 


२ जी.एस.टी. १२% ५.२७ 


३ आकरस्मिकता 3% १.२८ 


एकूण ४९.२६ 


एकूण २० (१) ते २० (४) ४७२.९१ ५०.०० 


29) धुळे धुळे शहरातील ऐतिहासिक 
वास्तु (सरदार वल्लभभाई 
पटेल गार्डन) टॉवर गार्डन 
परिसर सुशोभिकरण करणे 


| बगिचा मुख्यप्रवेशव्दारासह 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम 
करणे 


२ पाण्याच्या कारंजासह, stat 
थिएटर, जॉगींग ट्रक, लहान 
मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ४९९.०० ७२.०० सार्वजनिक बांधकाम 
चौपाटी, इत्यादी विभाग, धुळे 


3 प्रसाधनगृह बांधणे 


बगीच्यासाठी q नळ 
कनेकक्‍्ठान 


षु बागबगीच्या तयार करणे 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


& इतर अनुषंगीक बाबी 
एकूण ४९९.०० ७२.०० 
२२) धुळे म्हसदी प्र.नेर, ता. साक्री 
येथील धनदाई देवी मंदिर 
परिसर विकास कामे 
ee | भक्तनिवास 
१५०.०० ३०.०० 
२ स्वच्छतागृह 
एकूण १५०.०० ३०.०० 


२३) धुळे लळींग येथील ऐतिहासिक 
किल़्र्‍यास २२० मी. 
उंचीकरीता ११०० दगडी 
पायऱ्या व संरक्षक बांधणे 
= | पायऱ्या बांधकाम खोदकाम 
मऊ व कठण खडकात 

२ संधानकाचे बांधकाम एम १५ 
(१:२:४) पायऱ्यांच्या थारासाठी रोजगार हमी योजना, 
३ पायऱ्या बांधकाम दगडी ५७.७६ ४०.०० सा.बांधकाम विभाग, 
संधानकात (१:६) प्रमाणकात धुळे 

_ पॉईटिंग पायर्‍या बांधकाम 
करीता 

षु प्लास्टींग दगडी 
बांधकामाकरीता (१:४) 
प्रमाणात 

& स्टील रेलींग पायऱ्यांवर 
संरक्षणाकरीता 
| स्टील  ट्रस बांधकाम 
आरामशऱेड करीता 


एकूण ५७.७६ ४०.०० 


एकूण जिल्हा धुळे ११७९.६७ १९२.०० 


२४ जळगाव श्री क्षेत्र कनाशीचा 


पर्यटनांतर्गत विकास 
करणेबाबत. 
a Main Building (बहुउद्देशीय 
डि ९१.८६ 
हाल) 
Water supply & sanita 
see हे ७.३४ १८.०० योत वा का 
Arrangement ८ % सार्वजनिक बांधकाम 
3 Internal Electrification विभाग 
१०.१० 


charges ११ % 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


aa Compound wall & paving 
१०.३१ 
block 
एकूण ११९.६१ १८.०० 
२५) जळगाव | भडगाव ता. भडगाव, जि. 
जळगाव येथील श्री स्वामी 
समर्थ केंद्र परिसर व गिरणा 
नदी परिसरातील विकास 
कामे 
aa पोच रस्ता, प्रवेशव्दार, 
संरक्षण भिंत, पार्किंग, स्नान १३५.४५ 
घाट इ. 
२ सभामंडप, स्वच्छता गृह इ. १००.०० नगर परिषद भडगाव, 
३ परिसर सुशोभिकरण व जि. जळगाव 
विद्युत व्यवस्था इत्यादी त क 
ae गार्डन लॅडस्केपिंग ७.२४ 
षु विद्युतीकरण हाय मास्ट १०.५७ 
& जी.एस.टी 92% ३१.१२ 
1 ७ आकरस्मिकता ४% १०.३७ 
एकूण ३००.८९ ३०.०० 
२६ जळगाव | जळगाव Wet महानगर 
पालिका हद्दीतील मेहरुन 
तलाव परिसर सुझोभिकरण 
करणे 
शि मेहरुन तलावाभोवती रस्ता 
बांधणे, वाहनतळ, जॉगिंग 
ट्रॅक वळा होयत ४२७.७५ ee 
, फ्लॉवर बेड, संरक्षक जळगाव शहर 
भिंत, बसण्याची व्यवस्था इ. ie महानगरपालिका, 
२ जी.एस.टी. १२% ५१.३१ जळगाव 
२ आकरस्मिकता ४% १७.१० 
एकूण ४९६.१६ ५०.०० 
२७ जळगाव । पारोळा शहरातील बालाजी 
मंदिर परिसर पर्यटनस्थळ 
विकास कामे 
(१ प्रसादालय व हॉलचे 
वधकास करी १०७.९२ 
१ बांधकाम करणे 
२ बाळाजी हेरिटेज गल्ली Aes 11. | 
रोऱनाई (Moulded light) सार्वजनिक बांधकाम 
३ इलेक्ट्रिकफिकेडठन चार्जस belie विभाग 


१०% 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


॥ | वॉटर Supply आणि a 
Sanitation 4% 
षु जी.एस.टी १८% ३०.२२ 
एकूण 223.32 34.00 
२८) जळगाव | ळोहटार ता. पाचोरा, जि. 
जळगाव येथे चतुर्भुज 
नारायण मंदिर परिसर 
विकास कामे 
शिंग अंतर्गत सी.सी. रस्ता तयार 
करणे १०५.७८ 
करणे 
२ सभामंडप ३५.१० 
३ प्रसाधनगृह १०.५३ 
a आकस्मिकता 8% ६.०५ सा.बां.विभाग, 
षु Water Supply 5 जळगाव 
४.५६ 
arrangement १०% 
& इलेक्ट्रिकफिकेडान चार्जस ला 
११% 
| 8 विमा 9 % १.५१ 
एकूण १६८.५४ २०.०० 
एकूण जिल्हा जळगांव १३०८.५२ १५३.०० 
२९) पुणे श्री देव देवस्थान पर्वती या 
पर्यटन तिर्थ क्षेत्राचा विकास 
करण्याबाबत 
Viewing tower with toilet ६३.१२ 
2 Murals and statues 
showcasing peshwa’s (9५.०० 
history with landscape 
3 Lift 34.00 
1 छे Multi-purpose Hall 9199.00 
Landscape surrounding 
the parvati hill ao ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
g Toilet (2 No.s) ८.१६ विभाग 
Fo Sitting area 219.32 
Cc Add 3 % Contingencies 93.4§ 
९ Add ४ % Consultancy 
१८.०९ 
charges 
एकूण ४८३.७५ ५०.०० 
३० पुणे मौजे लाखेवाडी 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


ग्रामपंचायचत इंदापूर, जि. 
पुणे येथे भवानी माता मंदिर व 
मंदिर परिसराचा विकास व ५०.०० 
सौंदर्यीकरण करण्याबाबत 
Footwear Bridge 93¢.419 
Q Retaining wall in UCRS 
Masonary eee 
3 Improvements to 924,94 
Approach Road 
| =. i Water tank and Pipe Line १६.९६ 
षु Garden and 
Landscaping. Tree ३८.०० सार्वजनिक बांधकाम 
Plantation विभाग 
& Yatri Nivas cum 
Changing Room vee 
|=] Providing LED. Street 
Lititening 1314 
Add 8 % Contegence १७.२५ 
९ Add २.५०% Consultancy 
charges ane 
एकूण ४५९.३३ ५०.०० 
एकूण जिल्हा पुणे ९४३.०८ १००.०० 
३१) सातारा मायणी ,ता. खटाव येथील 
मातोश्री सरुताई चॅरीटेबल 
ट्रस्ट येथील कामे 
oe भक्‍त निवास १९.७८ 
२ आकरस्मिकता ३.४०% ०.६७ 
३ जी.एस.टी १८% ३.५६ १०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
eae विद्युतीकरण 3% १.७८ विभाग 
षु एस RLV. चार्जस १% ०.१९ 
एकूण २५.९८ १०.०० 
३२) सातारा । मौजे विरकरवाडी येथील 
मरीआई मंदिर परिसरातील 
विकास कामे 
(१ सभामंडप नक मुख्याधिकारी, 
१ नगरपरिषद, 
२ आकरस्मिकता 4% ०.२७ शिव म्हसवड, जि. सातारा 
३ जी.एस.टी १८% ०.९९ 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


(२) 


sp fap 4% 


an} AV] -O 


जी.एस.टी १२% 


एकूण 


90.00 


33) सातारा 


पाचगणी नगर परिषद 
हद्दीतील पर्यटन विकास 
कामे, जि. सातारा 


पाचगणी नगरपरिषद 
हद्दीतील रस्ते दुरुस्ती व 
नुतनीकरण करणे टप्पा क्र.१ 


६९.६२ 


पाचगणी नगरपरिषद 
हद्दीतील रस्ते दुरुस्ती व 
नुतनीकरण करणे टप्पा क्र.२ 


६७.८७ 


पांचगणी नगरपरिषद 
हद्दीतील पी प्लॉट पाकींगचे 
नुतनीकरण करणे 


२९.३० 


नगरपरिषद हद्दीतील डॉ. 
आंबेडकर उद्यान येथे 
सार्वजनिक शौचालयाचे 
बांधकाम करणे 


१८.५९ 


नगरपरिषद हद्दीतील पी 
प्लॉट पार्किंग येथे सार्वजनिक 
शौचालयाचे बांधकाम करणे 


१८.५९ 


नगरपरिषद हद्दीतील 
वाल्मिकीनगर येथे 
सार्वजनिक शौचालयाचे 
बांधकाम करणे 


११.१८ 


पांचगणी नगरपरिषद 
हद्दीतील ठिकठिकाणी 
ए.सी.पी.शीट स्टेनलेस 
स्टील प्रीफॅब टॉयलेट ब्लॉक 
पुरवून बसविणे 


५१.८२ 


नगरपरिषद हद्दीतील 
ठिकठिकाणी एफ.आर.पी. 
टॉयलेट केबिन विथ 
वॉटरलेस युरिनल पुरवून 
बसविणे 


षु द षु 0 


५०.०० 


मुख्याधिकारी, 
नगरपरिषद पाचगणी 


एकूण 


२७२.४७ 


५०.०० 


एकूण जिल्हा सातारा 


332.90 


(90,00 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


३४ सांगळी  ।रेवाणी येथील रेवणसिध्द 
मंदिर परिसरामध्ये पर्यटक 


निवासस्थान बांधणे 
Building Proper 934.89 
२ External Transormer, 
शिक .०० 
MSEB charges 
3 Internal १८ % cost of 
his २४.३८ 
building 
शिका Water suppl and 
. pply ६.७७ 
sanitation 4% 
षु Furniture @ Rs 
&.G8 
qoo000/Sqm 
६ Rain water Hrvesting | 400 .00 24.00 
Fire fighting syster fire ' कार्यकारी अभियंता 
alarm aoe सा.बां. (पश्चिम) विभाग 
८ Add work contingency ४ सांगली 
(७9.०७ 
% 
९ GST on Residential 
य. २१.२१ 
Building @8% 
i | Water cooler & Water 
शिंका ,00 
purifier Water pump 
एकूण २०५.०४ २५.०० 
एकूण जिल्हा सांगली २०५.०४ २५.०० 
३५) कोल्हापूर । राधानगरी तालुक्‍यातील 
निपाणी ते दाजीपूर रस्ता रा 
मा १७८- राधानगरी धरण 
bias येथे जंकक्‍्कान 
सुधारणा व सुशोभिकरण 
करणे 
fo रिटर्न वॉल बांधणे १.३७ 
२ Earth work and grade i i ४.२२ कार्यकारी staan, 
३ ॥॥>॥॥ आणि कारपेट १०.४३ सा.बां.विभाग 
1 ee पेव्हिंगब्लॉक १०.५० (दक्षिण), कोल्हापूर 
१०.०० 
षु निवारा are ३.८३ 
& रॉयल्टी आणि लेबोरटरी १.२७ 
=e आकरिमिक खर्च ४% १.२६ 
८ GST 92% (रस्ता व ब्रिजो ४.०३ 
एकूण ३६.९१ १०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


३६) कोल्हापूर । राधानगरी तालुक्‍यातील 
निपाणी ते दाजीपूर रस्ता रा 
मा १७८- मांजरखिंड येथे 
जंक्शन सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे 
शिळ -— | रिर्टन वॉल बांधणे २.२९ 
२ Earth work and grade | ii 92.24 
3 ॥॥>॥॥ आणि कारपेट १२.५१ 
निगडे ee पेव्हिंग ब्लॉक १५.८४ कार्यकारी अभिंयता, 
40,00 सा.बां ढे भाग 
षु निवारा ठोड ३.८२ सा.बां.वि 
नि रॉयल्टी आणि लेबोरटरी २.७८ (दक्षिण), कोल्हापूर 
a आकस्मिक खर्च 3% १.९८ 
८ GST 92% (रस्ता व ब्रिज) ५.९४ 
एकूण ५७.४२ १०.०० 
एकूण जिल्हा कोल्हापूर ९४.३३ २०.०० 
३७ अमरावती श्री संत बाबा समाधी 
मंदिर, गाडगेनगर अमरावती 
येथील विकास कामे 
शिंका यात्री निवास (तळमजला व १७९.१९ 
पहिला मजला) 
२ अंतर्गत सी सी रोड ५७.६० 
3 गार्डनिंग आणि लॅंडस्केपिग १०.०० 
शशी अंतर्गत विद्युतीकरण ११% १९.७१ 
(अ.क्र.१ येथील कामावर) 
५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ८% १४.३३ कार्यकारी अभियंता, 
(अ.क्र.१ येथील कामावर) ३०.०० सा.बा.विभाग 
& वास्तुविशारद Ht 8% ९.८७ 
(अ.क्र.१ ते३ येथील कामावर) 
आकरस्मिकता ४% ९.८७ 
८ जी.एस.टी १२% २९.६१ 
एकूण ३३०.१८ ३०.०० 
एकूण जिल्हा अमरावती ३३०.१८ ३०.०० 
३८) अकोला श्री मारोती ब्रम्हचारी संस्थान, 
पानेट (तिलकवाडी), ता. 
अकोट, जिल्हा अकोला 
येथील विकास कामे. 
a ध्यान केंद्र ४३.७६ 
२ ओपन एअर थिएटर ४२.५७ 
3 बहुउद्देशिय सभागृह ११२.६४ २५.०० सार्वजनिक बांधकाम 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


a ae पुरुषांसाठी प्रसाधनगृह ११.८९ विभाग 
षु स्रीयांसाठी प्रसाधनगृह ११.८९ 
& पार्कींग as 24.94 
YET]!  २४७.९० 24,00 
एकूण जिल्हा अकोला २४७.९० २५.०० 
३९) यवतमाळ श्री बा संस्था, म्हसोल १००.०० १०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
ता आर्णी येथे सभामंडप विभाग 
हॉल, भक्‍त निवास स्वयपाक 
घर, शौचालय बाथरुम, 
प्रदक्षिणा मार्ग, रिकामे जागेत 
प्रव्हर ब्लॉक बसवणे व गार्डन 
तयार करणे, कान्होबा तलाव 
सौंदर्यीकरण /पिचींग/ 
पायऱ्या, मुख्य प्रवेश्ाव्दाराचे 
गेट, पाण्याची टाकी 
४० यवतमाळ । आपास्वामी देव संस्थान, १००.०० १०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
पिंपळनेर ता. आर्णी येथील विभाग 
कामे. सुरक्षा भिंत, मुख्य 
प्रवेशव्दार, सभामंडप, कीचन 
as, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
पिण्याचे पाण्याची टाकी, 
भक्त निवास, मंदिराचे 
परिसराचे सौदर्यीकरण 
४१) यवतमाळ । अंबोना तलाव, ता. BARS 
| as किचन फुड कोर्ट ५०.०० 
२ सार्वजनिक शौचालय ५०.०० 
3 गझिबो २४.८० 
aa जेटी २७.३४ 
4 तलाव सुशोभिकरण ८४.८७ 
& लडस्केपिग ११.०१ ३५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
[el पार्कीगव पाथवे ३२.२१ विभाग 
८ अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण ३०.८३ 
११% 
९ पाणीपुरवठा ५% १४.०१ 
| 9 आर्कीस्टचर फी ४% ११.२० 
a ae q आकरस्मिकता 8% ११.२० 
एकूण ३४७.४७ ३५.०० 
४२) यवतमाळ । दत्तात्रय देवस्थान, मौजे 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


अंबाळी, ता उमरखेड येथील 
विकास कामे 
a ae धर्मशाळा बांधकाम १४३.६५ 
२ सांस्कृतिक हॉलचे बांधकाम ३९.९२ 
३ GST १२% २२.०२ २३.०० सार्वजनिक बांधकाम 
FB इलेक्ट्रीफिकेडान ९% १६.५२ विभाग 
षु आकरस्मिकता ४% ०.१८ 
एकूण २२२.२९ २३.०० 
एकूण जिल्हा यवतमाळ ७६९.७६ ७८.०० 
४३) बुलडाणा | शारंगधर बालाजी प्राचीन 
मंदिर, मेहकर येथील विकास मुख्याधिकारी, 
कामे नगरपरिषद, मेहकर 
| स्वच्छतागृह व वाहनतळ १६.४५ १६.४५ 
बांधकाम करणे 
एकूण १६.४५ १६.४५ 
एकूण जिल्हा बुलडाणा १६.४५ १६.४५ 
४४) नागपूर करांडला आरोग्य विहार व 
निर्सग पर्यटन केंद्र खेडी ता. 
उमरखेड जि. नागपूर 
| म्युझियम हाल आणि महिला ६८.९९ 
व पुरुष प्रसाधनगृह 
२ कॅन्टींग/ भोजनगृह २४.८८ 
३ टुरिस्ट गेस्ट हाऊस २६.६३ 
FB संरक्षक भित २०.०० 
4 अंतर्गत विद्युतीकरण ९ % १२.६४ कार्यकारी अभियंता, 
& पाणीपुरवठा व स्वच्छता ८ % ११.२४ १००.०० बांधकाम विभाग क्र.३ 
1७ ____| जी.एस.टी. १२% 98.26 >सां.बा.विभाग, 
८ आकरिमिकता ४% ५.६२ नागपूर 
एकूण १८६.८६ १००.०० 
४५) नागपूर श्री क्षेत्र सती अनुसया माता 
संस्थान, पराडसिंग 
P| पाकगृहाचे बांधकाम करणे ९२.६१ 
२ अंतर्गत विद्युतीकरण ५% ४.६३ सा.बां.विभाग, नागपूर 
३ अंतर्गत पाणीपुरवठा ५% ४.६३ 
Sa आकस्मिक खर्च 3% ३.७१ २०.०० 
षु जी.एस.टी. १८% १६.६६ 
एकूण १२२.२४ २०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


एकूण जिल्हा नागपूर ३०९.१० १२०.०० 


४६) वर्धा कोटेश्वर तालुका देवळी 
येथील कोटेश्वर मंदिर ते 
gear मंदिर यांना 
जोडणाऱ्या केबल संस्पेडेबल 


सेतुचे बांधकाम करणे 
शिका केबल संस्पेडेबल सेतुचे ३९२.१० 
बांधकाम कार्यकारी अभियंता, 
२ आकरस्मिकता ४% ३९.२१ ५०.०० सा.बां.विभाग, वर्धा 
स्ट्रीट लाईट १०.०० 
शिडे. जळ विमा१% ३.९२ 
एकूण ४४५.२३ ५०.०० 
४७) वर्धा दास टेकडी, अंतोरा, ता. 
आष्टी, जि. वर्धा येथील 
विकास कामे 
शिंक et Lavatory block for Visitors ४२.८४ 
२ Bhakta Nivas first floor 38.199 
3 Internal road & drains ४९.५० कार्यकारी अभियंता, 
mae BT renewal of exisiting ee १८.०० सा.बां.विभाग, वर्धा 
road 
षु New approach road with उतत 
steps 
एकूण १६४.२९ १८.०० 
एकूण जिल्हा वर्धा ६०९.५२ ६८.०० 


४८) भंडारा । मौजा गोपीवाडा (शहापूर) 


बल्याची वाडी पहाडी, 

ता.जि. भंडारा येथील विकास 

कामे 
z= haa स्टिल रेलींगचे बांधकाम ११.६७ 
२ Rac काक्रोट रस्ता 

बाधक १३.८९ 

बांधकाम 
३ संरक्षण भिंत बांधकाम १४.५१ कार्यकारी अभियंता, 
8 | बगीचा सौंद्यींकरण करणे १४.९९ 9 जिल्हापरिषद, भंडारा 
y WHS टाईल्स बांधकाम ६.५५ a 
& Rae काँक्रीट ओट्याचे ve 

बांधकाम 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


[=| काँक्रीट  रेस्टिग चेअर ग 
: 40,02 
बांधकाम 
८ रस्ता खडीकरण करणे १२.७८ 
एकूण 88.23 24.00 
एकूण जिल्हा भंडारा ९४.२३ २५.०० 
४९) गोंदिया । हाजराफॉल, शिरपूर व 
धासगड येथील विकास कामे 
हाजराफॉल, ता.सालेकसा 
प्रवेशद्वार व प्रवेश कार्यालय १२.०० 
पोचमार्गावर १२०० मि.मी. 
पाईपच्या ४ मोऱ्यांचे बांधकाम रडी 
लहान तलावात बोटींगसाठी 
खोलीकरण करणे व गाळ १२.०० 
काढणे 
बोटींगसाठी लहान तलावात 
शातता १२.०० 
संरक्षण भिंत बांधकाम 
Hews व रोलींगचे काम १२.०० 
झिपळाईन खेळाचे wast 
aia aa 92.00 
पर्यंत रस्ता व पायऱ्यांचे काम 
झिपलाईन खेळाच्या 
प्रवेशाच्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म १२.०० 
चे काम व रोलींगचे काम 
झिपळाईन खेळाच्या अंतिम 
ठिकाणी प्लॅटफॉर्मचे पिचींग १२.०० डिड सार्वजनिक बांधकाम 
व रोलींगचे काम विभाग 
झिपलाई खेळाच्या अंतिम 
ठिकाणी पासून परत — 
येण्यासठी पेव्हींग ब्लॉक व । 
रस्ता बांधकाम 
हाजरा फॉल येथे 
सौंदर्यीकरण स 
हाजरा फॉल येथे प्रतिक्षाळय १२.०० 
खेळाचे साहित्य लावणे १२.०० 
शिरपूर 
पर्यटन स्थळाचे प्रवेशद्वार व 
; १२.०० 
प्रवेशा कार्यालयाचे बांधकाम 
पोचमार्गाचे व मोरी बांधकाम १५.०० 
पर्यटन स्थळाचे सौंदर्यीकरण १२.०० 
बोटींग करीता पायर्‍या व १५.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


रोलींगचे बांधकाम 
खेळाचे साहित्य व फेन्सिगचे 
१५.०० 
काम 
धासगड 
पर्यटन स्थळाचे प्रवेशद्वार व 
: १२.०० 
प्रवेशा कार्यालयाचे बांधकाम 
पोचमार्गाचे व मोरी बांधकाम १५.०० 
पेव्हींग ब्लॉकचे काम १२.०० 
बोटींग करीता पायऱ्या व : 
रोलींगचे बांधकाम शी 
खेळाचे साहित्य व फेन्सिगचे 
१५.०० 
काम 
शौचालय व प्रतिक्षालयाचे 
: १२.०० 
बांधकाम 
एकूण २९४.०० ३०.०० 
एकूण जिल्हा गोंदिया २९४.०० 30,00 
५० नांदेड श्रावणकावडी (चलमा) ता. १३.३४ 
१ मुखेड जि. नांदेड येथे 
परिसरात पथदिवे व १०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
हायमास्ट बसविणे विभाग 
२ आकरस्मिकता ४% ०.५३ 
एकूण १३.८७ १०.०० 
५१ (१) नांदेड | सटवाई देवी मंदिर, दिग्रस 
(बु) ता. कंधार जि. नांदेड 
येथील विकास कामे 
पथदिवे व हायमास्ट बसविणे ६.८५ 
२ आकरस्मिकता ४% ०.२७ 
एकूण (१) ७.१२ 
५१ (२) नांदेड | सटवाई देवी मंदिर, दिग्रस ६.५४ सार्वजनिक बांधकाम 
q येथे पथदिवे व पोहच रस्ता १३.०० विभाग 
तयार करणे 
२ आकरस्मिकता ४% ०.२६ 
एकूण (२) ६.८० १३.०० 
एकूण (१व२) १३.९२ १३.०० 
एकूण जिल्हा नांदेड २७.७९ २३.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


५२) परभणी मौजे पोखर्णी, ता.जि.परभणी 
येथे नृसिंह मंदिर येथील कामे 
विळी कमानीचे बांधकाम करणे १७.१३ 
२ सांडपाणी व्यवस्था डेनीजचे १५.०० 
बांधकाम करणे सार्वजनिक बांधकाम 
३ बहुउद्देशीय सभागृह बांधकाम ३००.०० ३०.०० विभाग 
करणे 
एकूण ३३२.१३ 30,00 
एकूण जिल्हा परभाणी ३३२.१३ ३०.०० 
५३) बीड युवा शांतीवन मंझरी बीड ता. 
बीड या पर्यटन स्थळाचा 
विकास 
P| प्रवेशव्दार सुशोभिकरण १५.०० 
२ प्रवेशव्दार प्लाझा ३०.०० 
३ वाहनतळ १५.०० 
PB उपहार गृह १५.०० 
५ प्रसाधनगृह (२) ४.५० 
g अँफीथिएटर करिता ग्रीन रुम १०.०० विभागीय अधिकारी, 
Fo PAM वॉक (५०० र.मी.) ४०.०० ४०.०० बीड 
८ निरीक्षण मनोरे (०५) ३५.०० 
९ लँडस्केपिंग व अनुषंगिक 900,00 
| 90 | SHAT पाणीपुरवठा १५.०० 
शिक का १ कारंजे, धबधबा इत्यादी २५.०० 
१२ बोटींग डेक व वाटर पाथवे ७५.०० 
एकूण ३७९.५० ४०.०० 
५४) बीड मोरदरा कोळवाडी ता. जि 
बीड येथील वन पयटन 
विकास कामे 
P| कारंजे सुशोभिकरण ४.२० 
२ संरक्षक कक्ष तयार करणे १.६० 
३ गॅझिबो २४.४८ 
ee a माहिती केद्र १६.८१ २५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
षु पाणीपुरवठा व्यवस्था १९.२० विभाग 
& वाहनतळ ८.६२ 
FO पाथवे ३८.९९ 
८ साहित्य सामुग्री ३१.११ 
एकूण १४५.०१ २५.०० 
एकूण जिल्हा बीड ५२४.५१ ६५.०० 
५५) औरंगाबाद । म्हैसमाळ, वेरुळ खुलताबाद, 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


सुलीभंजन येथील परिसर 
विकास आराखड्यातील कामे 


पाऊल वाटा, View Point 


पॅगोडा तार कुंपन सूचना ५७.०० सार्वजनिक बांधकाम 
फलक, माहिती केंद्र, वृक्ष ५७.०० विभाग 
लागवड आणि दौलताबाद 
किल्ला येथे वाहनतळ इत्यादी 
५६ औरंगाबाद प्ररामा-५ ते अजिठा 
लेणीकडून अजिंठा गावातून २५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
पारोच्या समाधीकडे जाणाऱ्या १९८.२५ विभाग 
३ कि.मी रस्त्याचे बांधकाम 
करणे 
एकूण जिल्हा औरंगाब २५५.२५ ८२.०० 
५७) जालना श्री क्षेत्र नागरतास, ता. मंठा, 
जि. जालना येथील प्रादेशिक 
पर्यटन विकास आराखडा 
टॉयलेट ब्लॉक ३९.३७ 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे २१.१५ 
बसविणे 
३ भक्तासाठी BS उभारणे ९७.२० सा.बा. विभाग, 
Se ee पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था १६.०० जालना 
५ जी.एस. टी. १८% ४२.५२ 
६ आकरस्मिकता ४% ११.८१ 
aa विद्युत व्यवस्था १०% २३.६२ 
८ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १० 
9% २३.६२ 
९ वास्तुविशारद फौ४% २३.६२ 
एकूण ३०.०० 
३६१.४२ 
५८) जालना श्री क्षेत्र जाईचा देव 
(जयदेववाडी) ता. भोकरदन 
येथील विकास कामे 
a Ric Himle रोड व पेव्हर २००.०० 
ब्लॉक बसविणे 
२ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम १००.०० ३५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
करणे विभाग 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


३ आर. ओ. प्लांटसह पिण्याच्या १५.०० 
पाण्याची व्यवस्था करणे 
WPA)  ३१५.०० ३५.०० 
५९) जालना टेंभूर्णी ता. जाफ्राबाद दत्त 
मंदिर येथील परिसर विकास 
कामे 
॥ | दत्त मंदिर परिसर विकास ७५.०० 
कामे 
२ पार्किंग होड व इतर विकास ४०.०० ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
कामे विभाग 
3 मंदिर परिसरात सांस्कृतिक ४०.०० 
सभागृह बांधकाम 
|:-- पे ___| संरक्षण भिंतीचे बांधकाम ५०.०० 
एकूण 204,00 30.00 
६० जालना । हस्ते पिंपळगाव, ता. जालना 
येथील रेणुकामाता मंदिर 
परिसरातील विकास कामे 
a ae Had निवास बांधकाम २०.०० 
२ प्रवेशव्दार बांधकाम १९.९९ कार्यकारी अभियंता, 
३ भुमिगत गटार बांधकाम २०.०० २०.०० सा.बां.विभाग 
|; ह. | परिसर सुधारणा व गार्डन १९.९९ 
५ सिमेंट रस्ता बांधकाम १९.९८ 
& पेव्हर ब्लॉक बसविणे २०.०० 
एकूण ११९.९६ २०.०० 
एकूण जिल्हा जालना १००१.३८ ११५.०० 
एकूण सर्व १११५३.८८ १६९१.९७ 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १८.४.२०१७ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 

L | ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकोय मान्यताप्रशासकोय विभाग ल्य 

देणे अधिकाराअंतर्गत प्रशासकीय ARTA 
देण्यात येत आहे. 

२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक असते अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध आहे. 
(योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व 
अर्थसंकल्पित करणे 

३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय भाग पहिला,उप विभाग एक अ.क्र. २७ 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


Faery नियम क्र. १४९ नुसार 
१०.०८/प्र.क्र.७०/विनियम,दि.१५/५/२००९  विभागांला पुर्ण अधिकार आहे. तसेच| 
ये अधिकार असणे वित्त विभाग, परिपत्रक, दिनां 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास अधिकार 
प्रदान केलेले आहेत. 
४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकोय संस्थांना तसेच ।या कामांना पुर्वी निधी वितरीत केलेल] 
नित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर नाही. 
ण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
i अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन 
घेण 
५ शं ० विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी काढण्यात येत 
ण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर देयक सादर न नाही. 
ल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार 
CIGD 
६ | ११ Rene स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 
9 १२ यक्‍तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 
टू १३ शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्‍ति लागू नाही. 
भार्थी यांच प्रदाने 
९ १४ बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. प्रशासकीय मान्यता या शासन 
[तसेच आवऱ्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता आदेशान्वये देण्यात आली आहे. सि 
समितीचे प्रकरण नाही. 
हि ० १५ य्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी खरेदी नसल्याने लागू नाही. 
प्र करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
ण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेश काढण्यात यावेत 
7 q १६ हित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन पुरवठादार (लागू नाही. 
निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके 
ष् आहरित करण्यात येऊ नये. 
१२ १७ विविध करणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी लागू नाही. 
विभागांची त्यांच्या अधिनस्त्महामंडळाकडे 
ंतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे 
खविले जाते. 
१३ १८ विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण लागू नाही. 
ंदर्भातील खर्च शासनाचे 
पत्रकानुसार/निविदाद्वारे करण्यात यावा. 


8. 


प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे पदनिर्मिती करण्यात येत नसल्यामुळे वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ च्या परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अ.क्र. 9,2 व ३ ची पुर्तता 
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. अनुक्रमांक ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की, सदर शासन निर्णय हा नवीन 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


नाही. 


षु . 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक H MH २०१५/प्र.क्र. 


सुचनेनुसार खालीलप्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


कामांसंदर्भात असल्यामुळे यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रश्न उद्भवत 


३४/कोषा.प्रशा-५, दि.२४/७/२०१५ अन्वये दिलेल्या 


तपासणी सूची 


पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 


य प्रशासकीय मान्यता 


प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्य 
देण्यात येत आहे. 


निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व arta पुर्तता 
झाल्यानंतरच होणार आहे. 


होय. 


३ महिन्यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% | 
पयोगिता प्रमाणपत्र 


पुवी निधी वितरीत केलेला नाही. त्यामुळे लागू| 
नाही. 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक /नाही. 
महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 
निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. लागू नाही. 


वस्तु खरेदी करण्यापूवी नियमित वापरात येणा-या वस्तुंच्य 
बाबतीत त्याचे रितसर खरेदी नियोजन (Procurement 
plan) करावे व अकारण शिल्लक साठा (inventary) असून 
ये 


लागू नाही. ही वस्तु खरेदी नाही. 


भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
अशा वस्तुंची यथास्थित Ale dead Stock रजिस्टर मध्ये 
घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या 
पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र. 


भांडवली वस्तु खरेदीचे प्रकरण नाही. लागू नाही. 


यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त 
झाल्यानं संबंधितांना देयक अदा केले जाणार आहे. 


ही वस्तु खरेदी नाही. 


यक त्या ठिकाणी आदिवासी / सामाजिक न्याय विभाग 
यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 


आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय 
विभागाचा संबंध नाही. 


प्रस्तुत योजनेत कोणतेही १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच 
खाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 


कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 


निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बक खात्यात जमा न करता 
खर्च केला जाणार आहे.- 


नाही. तथापि संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणेस निधी 
वितरीत करण्यात येतो. 


ही मंजूरी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती - 
१) 
कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


= 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर 


अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हधिकारी यांची राहील व जादा 
खर्च प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणा पूर्वीच्या 


आदेशात नमूद केल्या प्रमाणेच राहील. 


AN 
~~ 


करावीत. 


तट्ट 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण 


पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फळक लावण्यात यावेत. 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/३/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ 
च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. 
तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

(9) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत SAM कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित 
संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक 
राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट 
करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१३) वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदान (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखा 
शिर्षाखाली मंजुर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन 
योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके 
सादर करुन संबंधितांना रक्‍कम वितरीत करण्यात यावी. 

१४ हा झासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ व 
दि.८/२/२०१७, क्रमांक- अर्थसं २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ ४, दिनांक १८.४.२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना 
दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/२/प्र.क्र. १९१/ पर्यटन, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०४०४१३४९४१३३२३ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And 


Ra V | Nn d fa Cultural Affairs Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbe8 1 e46d 1 83af 


* 43c9a9e01eb42c7c7, 
La भ्र aa) | a n t La h ot e serialNumber=93c1 1f91 9f0c5fba6953b4841 cc8cfd46b2b788da1 
39e3f21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote 
Date: 2018.04.04 13:59:31 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

3) महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी/ रायगड/ पालघर/ ठाणे/ नाशिक/ धुळे/ जळगांव/ अहमदनगर/ 
पुणे/ कोल्हापूर/ सातारा/ सांगळी/ अमरावती/ अकोला/ यवतमाळ/ बुलडाणा/ 
भंडारा/ नागपूर/ गोंदिया/ वर्धा/ औरंगाबाद/ जालना/ बीड/ नांदेड/ परभणी. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/ रायगड/ पालघर/ ठाणे/ नाशिक/ धुळे/ जळगांव/ अहमदनगर/ 
पुणे/ कोल्हापूर/ सातारा/ सांगळी/ अमरावती/ अकोला/ यवतमाळ/ बुलडाणा/ 
भंडारा/ नागपूर/ गोंदिया/ वर्धा/ औरंगाबाद/ जालना/ बीड/ नांदेड/ परभणी. 

७) जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी/ रायगड/ पाळघर/ ठाणे/ नाशिक/ धुळे/ जळगांव/ अहमदनगर/ 
पुणे/ कोल्हापूर/ सातारा/ सांगळी/ अमरावती/ अकोला/ यवतमाळ/ बुलडाणा/ 
भंडारा/ नागपूर/ गोंदिया/ वर्धा/ औरंगाबाद/ जालना/ बीड/ नांदेड/ परभणी. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


